राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती 
(SLSCC) व प्रकल्प संनियंत्रण समिती 
(PMC) गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांचे अ.शा. पत्र क्रमांकः CSB/66/(11)/SLSCC-Gen. 
Corres/2021-22/TS-II, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२२. 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-९/२॥॥७ & SLSCC Member List & 
terms/22/§40, दिनांक २७ एप्रिल, २०२२. 


शासन परिपत्रक :- 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत (२०२१-२२ ते २०२५-२६) केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central 


Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” राबविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 
राज्यातील रेशीम क्षेत्रातील लाभार्थ्यांकरिता राज्यातील संशोधन व विकास, क्षमता बांधणी व 


प्रशिक्षण, रेशीम कीटक बीज उत्पादन बळकटीकरण, विपणन प्रणाली व गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली 


इ. करिता सदर योजना केंद्रीय रेशीम मंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे. सदर योजनेंतर्गत 
परिकल्पित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळाने संबंधित राज्याच्या (१) रेशीम 
संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प संनियंत्रण समिती (PMC) व (२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान 


सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (SLSCC), या दोन समित्यांची 
पुनर्रचना केली आहे. सदर समित्यांवर रेशीम व इतर संलग्न विभाग आणि उद्योजक यांचे 


नामनिर्देशन करणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने संचाळक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन 


दि.२७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती 
(SLSCC) व प्रकल्प संनियंत्रण समिती (PMC) पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


ओ) राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (51_500) :- 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वस्त्रोद्योग), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


सदस्य 


सह सचिव/उपसचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


सदस्य 


सदस्य-सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 


सदस्य 


संचाळक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, केद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था (0551), श्रीरामपूरा, म्हेसूर 


सदस्य 


संचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, मूलभूत टसर रेशीमकोट बीज संगठण 
(81550), केंद्रीय रेशीम मंडळ, बिलासपूर 


सदस्य 


नोडल ऑफीसर, महाराष्ट्र, केद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 


सदस्य 


AAS, 550, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 


सदस्य 


शास्त्रज्न-डी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, रिजनळ टसर रिसर्च स्टेशन 
(३139), केंद्रीय रेशीम मंडळ, भंडारा. 


सदस्य 


he 


शास्त्रज्न-डी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, सिल्क समग्र योजना विभाग, केद्रीय 
रेशीम मंडळ, बंगळूरू 


सदस्य 


॥। 


१) उपसंचालक, रेशीम संचाळनालय, नागपूर. 

2) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

3) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे. 

४ सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, अमरावती. 


) 
) 
) 
५) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर 


सदस्य 


१२ 


अशासकीय सदस्य - 

१ मे. दिशा सिल्क, जालना (रिलर) 

२ मे. भंडारा सिल्क उद्योग, भंडारा (रिलर) 

3) श्री. सुनील गावडे (रेशीम शेतकरी), मु.पो.मानिकवाडा ता.नेर जि. 
यवतमाळ 

8) श्री. निखिल चौधरी, (रेशीम शोतकरी), मु.पो.साखरवाडी ता.फलटण 
जि.सातारा 

५) श्री. मंगेश जगन्नाथ कडवकर (चॉकी रिअरींग सेंटर), मु.पो.तेरखेडा 
ता. वाशी जि.उस्मानाबाद 


सदस्य 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


६) श्री. विलास मारुती मेश्राम (टसर रिअरर), मु.पो.सुर्याडोंगरी 
ता.आरमोरी जि. गडचिरोली 

७ डॉ. ए.डी. जाधव, माजी समन्वयक, सेंटर फॉर एक्सलन्स अन्ड 
STR सेंटर इन सेरीकल्वर, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

१३ | उपसचिव (तांत्रिक), प्रादेशिक कार्यालय, केद्रीय रेशीम मंडळ, हैद्राबाद । सदस्य-सचिव 


ब) प्रकल्प संनियंत्रण समिती (PMC) :- 


ee संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर अध्यक्ष 


२ | संचालक, केंद्रीय रेशीम तांत्रिक संशोधन संस्था (CSTR), बंगळूरू सदस्य 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
3 | संचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, केद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण | सदस्य 
संस्था (०551), श्रीरामपूरा, YR 
४ । संचालक, केंद्रीय टसर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (“151), Weal) सदस्य 
अथवा त्यांचे स्थानिक प्रतिनिधी 


५ | लेखाधिकारी, रेशीम संचालनालय, नागपूर सदस्यं 
६ | उप सचिव (तांत्रिक), प्रादेशिक विभाग, केंद्रीय रेशीम मंडळ, हेद्राबाद सदस्य 
७ | शास्त्रज्ञ-डी, 5150, केद्रीय रेशीम मंडळ, धारवाड सदस्य 
८ | शास्त्रज्ञ-डी, नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र, केद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळुरू सदस्य 
९ । १) उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर सदस्य 


) 

2) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद 

३) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे 

४) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, अमरावती 
५) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर 
१० सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर सदस्य-सचिव 


२. राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (81500 ची कार्यपद्धती सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ प्रमाणे तसेच, प्रकल्प संनियंत्रण समिती (PMc) ची कार्यपद्धती परिशिष्ट-ब प्रमाणे 
राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥॥8॥/99॥0॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२२१३२८१८२३०२ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAURI RAHUL 


MHASKE eres 
(गौ. रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री Galery यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), नागपूर. 
संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सह सचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
५) सचिव GaN), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


बिलासपूर (छत्तीसगड). 
) संचालक, केंद्रीय टसर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (91531), रांची (झारखंड). 
) नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 
) शास््रज्ञ-डी, 5150, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू. 
) शास्त्रज्ञ-डी, STSC, केंद्रीय रेशीम मंडळ, धारवाड (कर्नाटक). 
१८)शास्त्रज्ञ-डी, रिजनल टसर रिसर्च LIA (१135), केंद्रीय रेशीम मंडळ, भंडारा. 
) 
) 
) 
) 


१४ 
१५ 
१६ 


१९) शास्त्रज्ञ-डी, सिल्क समग्र योजना विभाग, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
२०) उपसचिव (तांत्रिक) प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय रेशीम मंडळ, हैद्राबाद. 
२१) STAT Gh, LAA संचालनालय, नागपूर. 

२२) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


२३) लेखाधिकारी, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
२४) सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
२५) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे/अमरावती/नागपूर. 
२६) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 
२७ मे. दिशा सिल्क, जालना. 
२८)मे. भंडारा सिल्क उद्योग, भंडारा. 

) 

) 

) 

) 

) 


29) al. सुनील गावडे, मु.पो. मानिकवाडा ता.नेर जि. यवतमाळ. 

30) श्री. निखिल चौधरी, मु.पो.साखरवाडी ता. फलटण जि.सातारा. 

३१श्री. मंगेश जगन्नाथ कडवकर, मु.पो.तेरखेडा ता.वाशी जि.उस्मानाबाद. 

३२)श्री. विलास मारुती मेश्राम, मु.पो.सुर्याडोंगरी ता.आरमोरी जि.गडचिरोली. 

३३) डॉ.ए.डी.जाधव, माजी समन्वयक, सेंटर फॉर एक्सलन्स अँन्ड STR सेंटर इन 
सेरीकल्वर, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

३४) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


परिशिष्ट-अ 


राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती State Level Sericulture Coordination Committee 


(SLSCC) कार्यपद्धती :- 


1) To convene the meeting twice in a year (once in Sixth Month) preferably 
after the crop to review the performance and also to decide the strategy for 
further planning/Monitoring and assistance to sericulture development in 
the state in consonance with the seasonal factors. 

2) To review state production and productivity statistics, seed requirement 
under mulberry/vanya silk sector, data collection/ analysis and take such 
action required. 

3) To discuss the implementation of the CSB assisted Schemes/Silk 
Samagra-2/Post Cocoon activities/Marketing linkages/agreed coordinate 
plans between CSB and the State or CSB initiatives in the state etc. 

4) To discuss innovation, cost saving ideas, extension efforts and after due 
deliberation take such steps as are deemed necessary. 

5) The chairperson of the committee may constitute subcommittee as and 
when required to study/review various developmental Programmes 
/planning and Monitoring strategy for sericulture. 

6) TA/DA for the non-official invitees/stakeholders nominated by the state 
sericulture department should be borne by the DOS, Maharashtra. 

7) The Agenda for the Meeting will be prepared by the Member Convenor in 
consultation with the Chairperson of the committee and circulate it to all 
the members at least two weeks before the meeting. 

8) The Chairperson of the committee may co-opt any other persons deemed 
necessary to be on committee. 

9) The committee will have a term of three years from the date of its 
constitution or its further reconstitution, whichever is earlier. 

10) The Scientist-D Nodal of Maharashtra, CSB, Bangalore in coordinating 
and to follow-up on the issues relating to these meeting. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष 


परिशिष्ट-ब 
प्रकल्प सनियंत्रण समिती Project Monitoring Committee (PMC) कार्यपद्धती सनियंत्रण समिती Project Monitoring Committee (PMC) कार्यपद्धती :- 


1) Formulating Proposals, action plan including cluster projects and 
recommendation to Zonal office of CSB. 

2) Monitoring of CSS Component implementation progress at the Grass root 
level in close association with the District / Division. 

3) Ensuring submission of Utilization certificates as per GFR. 

4) Finalization of Beneficiary list along with all Documents. 

5) Constitute subcommittee under the chairmanship of PMC, DOS/ 
Commissioner of sericulture to scrutinize the proposals. 

6) Monitoring production of Mulberry section and Tasar Section against 
targets and suggest intervention in case of shortfall. 

7) Reviewing production and productivity improvement 

8) Discussing coverage of beneficiaries under different categories. 

9) While recommending Silk Samagra proposals, the Component for which 
support was availed. 

10) Follow up action taken on the decisions PMC and other review 
meetings 

11) Considering re-appropriation of fund from one component to another 
within the overall frame work of Silk Samagra-2 scheme with sufficient 
justification. 

12) Updatation of state profile on quarterly basis. 

13) Maintaining reviewing district wise database and ensuring of all 
categories of beneficiaries envisaged under silk Samagra-2 Scheme. 

14) Listing out issues /gaps relating to sericulture development for 
suggesting remedial measures. 

15) PMC may co-opt any other member or form other sub committees if 
required. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


